जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायकांना कनिष्ठ अभियांत्रिकी (स्थापत्य) 
गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेत बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्र.: पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ.(तांत्रिक) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ एप्रिल, २०२२. 


आदेशा 


संदर्भ:- शासनाचे सम क्रमांकाचे आदेशा दि. ३० मार्च, २०२२. 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मुख्य अभियंता (जसं.),जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता बुलडाणा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, बुलडाणा येथे कार्यरत असलेले 
श्री.राजू महादेवराव पाटील, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना आदेशाच्या दिनांकापासून कनिष्ठ 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
(अनु. क्र.३०) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (विशेष प्रकल्प), अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील या रिक्‍त पदी करण्यात आली आहे. आता सदर आदेशामध्ये अंशात: बदल करुन श्री.राजू 
महादेवराव पाटील यांची सुधारीत पदस्थापना पुढील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 


जेष्ठता | स्थापत्य mat । पदोन्नतीनंतर वाटप | पदोन्नतीनंतरची सुधारीत पदस्थापना 
क्रमांक | अभियात्रिकी करण्यात आलेला | पदस्थापना 
सहाकांचे नाव महसूली विभाग 
२४५५ | श्री.राजू महादेवराव | इमाव अमरावती मुख्य अभियंता जलसंपदा | मुख्य अभियंता (जसं), 
पाटील विभाग (विशेष प्रकल्प) | जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अमरावती अंतर्गत | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती महसूल | बुलडाणा अंतर्गत कार्यकारी 
विभागातील रिक्त पदी । अभियंता, लघुपाटबंधारे 
विभाग, बुलडाणा या महसूल 
विभागातील रिक्त पदी 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४१८१२१४४३०७२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


VISHAKHA 
SACHIN ADHAV 


(विशाखा स. आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग (विशेष प्रकल्प) अमरावती. 
२) मुख्य अभियंता (जसं.),जलसंपदा विभाग, अमरावती. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ.(तांत्रिक) 


प्रत, 

१) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) सचिव ( लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सचिव ( प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
) 
) 
) 


७) कार्यासन अधिकारी, आ (शाखा अभियंता), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) श्री.राजू महादेवराव पाटील, यांना मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे मार्फत. 
९) आ.(तांत्रिक), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


